मंदिर वही बनायेंगे " आणि " बाबर तेरी मस्जीदमे 
हम फिरसे अजा देंगे " या गाण्याचे ऑडिओ 
/व्हिडीओ सीडीमुळे उपस्थित होत असलेल्या 
कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्‍नाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
परिपत्रक क्रमांक-डीआयएस-०५०८/प्र.क्र.२४१/वि.शा.१ ब. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - ०८ एप्रिल, २००९. 
वाचा- १) आयुक्‍त राज्य गुप्त वार्ता विभाग, म.रा. यांचे परिपत्रक क्र.९/डीओ /२००८/४५५९, 


दिनांक २९/४/२००८ 
२) आयुक्त राज्य गुप्त वार्ता विभाग, म.रा. यांचे परिपत्रक क्र.९/डीओ /२००८/१०८०९, 


दिनांक २५/९/२००८ 
3) आयुक्‍त राज्य गुप्त वार्ता विभाग, म.रा. यांचे पत्र क्र.१/जातीय/२००९-२८३८, 


दिनांक 96/3/2008 
परिपत्रक 


राज्यात निरनिराळया ठिकाणी “मंदिर वही बनायेंगे" अशा शिर्षकाखाली तयार 
करण्यात आलेल्या व्हिडीओ/ऑडिओ सीडीचे वितरण केले जात आहे. सदरच्या 
व्हिडीओ/ऑडिओ सीडीमध्ये अयोध्या येथे बाबरी मशीद ज्या ठिकाणी होती त्याच ठिकाणी राम 
मंदिर बनविणार अशी हिंदी गाणी आहेत. सदरची गाणी हिंदी चित्रपटातील गाण्यांच्या चालींवर 
ध्वनीमुद्रीत केलेली आहेत. व्हिडीओ सीडीमध्ये बाबरी मस्जीद तोडल्याचे, अयोध्येत राम मंदीर 
बनविण्याचे दृश्य व नवनिर्मित राम मंदिर कसे असेल याबद्दलचे चित्रीकरण आहे. 
2. सदरची व्हिडीओ/ऑडिओ सीडी विविध संघटनांकडून वितरीत केली जात 
असून, या सीडीज निरनिराळया सणांच्यावेळी समारंभात वाजविण्यात व दाखविण्यात येत आहेत. 
अशा प्रकारच्या सीडीज मुद्दामहून धार्मीक स्थळांच्या ठिकाणी डी.जे.साऊंड सिस्टीमवर 
वाजविण्यात येऊन त्याचा आवाजही त्या ठिकाणी वाढविण्यात येतो. या सीडी वाजविल्यामुळे 
राज्यामध्ये जालना, अमरावती, जळगांव, औरंगाबाद, नांदेड व यवतमाळ या जिल्हयामध्ये जातीय 
दंगली झालेल्या आहेत. 
३. तसेच राज्यात “बाबर तेरी मस्जीदर्मे हम फिरसे अजा देंगे" या शीर्षकाखाली 
ऑडीओ सीडी वितरित होत आहेत. सदर ऑडीओ सीडीमध्ये अयोध्या येथे बाबरी मस्जीद ज्या 


ठिकाणी आहे त्याच ठिकाणी बाबरी मस्जीदची पुर्नबांधणी करणार व त्या ठिकाणी नमाज पठण 
करणार अशा स्वरुपाची वक्तव्ये आहेत. 
४. "मंदिर वही बनायेंगे" व " बाबर तेरी मस्जीदमें हम feed अजा देंगे" या दोन 
ऑडीओ/व्हिडीओ सीडी मूलतत्ववावदी घटकांकडून समाजाच्या भावना भडकाविण्याकरिता 
जाणूनबुजून प्रसारीत, प्रदर्शित व वितरीत करण्यात येत आहेत. या सीडी जातीय तणाव निर्माण 
करण्याचे काम करीत आहेत. 
यास्तव या दोन ऑडिओ/व्हिडीओ सी.डी.च्या संदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी :- 

१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ९५ नुसार कार्यवाही करावी. 

२) व्हीडीओ सीडीजना चलचित्र अधिनियम १९५२ (एप्रिल २००३ पासून अंमलबजावणी) 
अन्वये सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. सदर अधिनियमाचे कलम ७ (क) (१) 
याप्रमाणेअप्रमाणित व्हीडीओ सीडीज कोणत्याही पोलीस अधिका-यास जप्त करण्याचे अधिकार 
आहेत. सीडी जप्त करताना भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील झडती व जप्तीच्या 
तरतुदीस अधीन राहून कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) अशा प्रकरणात योग्य ती प्रतिबंधक कारवाई करण्यात यावी. 
द. वरीलप्रमाणे कार्यवाही तातडीने करावी. जर याप्रमाणे कार्यवाही करण्यास 
दिरंगाई झाल्यास व सदरहू सीडीच्या प्रसारण, प्रदर्शन व वितरणामुळे जातीय दंगली अथवा 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास संबंधीत पोलीस ठाण्याचे प्रमुख तसेच बंदोबस्त 
प्रमुख यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Oa 


( अं.शा.घार्गे ) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्ब पोलीस आयुक्‍त 
आयुवत, राज्य गुप्त बार्ता विभाग, मुंबई 
सर्व पोलीस अधिक्षक 
सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक परिक्षेत्र, महाराष्ट्र राज्य 
सर्व जिल्हादंडाधिकारी 


